राज्यातील ३५० तालुका आरोग्य अधिकारी 
कार्यालयातील १०५० अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः अपदे- २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २४ एप्रिळ, २०२४. 


वाचा : 

१. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.9२/आरोग्य-३, दिनांक 
१३.१०.२०२३. 

२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/ 
कक्ष-७अ/ टे-६/३५० ताआअ कार्यालयातील १०५० अस्थायी पदे/१७६८-६९/२०२४, दिनांक 
२२.०४.२०२४. 

३. वित्त विभाग झासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क, दि. २१ फेब्रुवारी,२०२४. 


शासन निर्णय : 
उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये ठाणे, उल्हासनगर, पुणे हहर व 


नागपूर शहर ही ठिकाणे वगळून राज्यातील एकूण ३५० तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयातील 


वैद्यकीय अधिकारी (१ पद), कनिष्ठ लिपिक (१ पद) व पुरुष परिचर (१ पद) अशी प्रत्येकी ३ याप्रमाणे 


एकूण १०५० अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ या कालावधीकरीता पुढे 


चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदरील मुदतवाढ संपुष्टात आल्यामुळे १०५० अस्थायी 


पदांना मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या ३५० तालुका 


आरोग्य अधिकारी कार्यालयातील १०५० अस्थायी पदे दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत 


पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः AIS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३ 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील नमूद लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२४-२५ या वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा :- 
मागणी क्रमांक - आर-१, 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
८०० - इतर खर्च, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
राज्य योजनांतर्गत योजना 
००१ - किमान गरजा कार्यक्रम, 
(०१)(०२)- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०५३१) 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि २१.०२.२०२४ 


च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


५. वित्त विभागाच्या दि. २१.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२४ ते 


दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत अस्थाई पदांना मुदतवाढीस मान्यता देण्यात आळी असली तरी, दरम्यानच्या 


काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकिय 


विभागांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. तसेच संदर्भ क्र.०३ 


अन्वये वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अस्थायी पदांना दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 


आली असून त्यादरम्यान सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याकरीता 


सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २९ जून,२०१७ नुसार तपासून व 


त्यानुसार कार्यवाही करुन तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याकरीता आयुक्तालय कार्यालयाकडून 


उचित कार्यवाही करावी व त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. तसेच यापुढे अस्थायी पदांना 


सुधारित आकृतीबंधात समावेश करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करावयाची आहे. त्यामुळे अस्थायी 


पदांची मुदतवाढ ही ded! मुदतवाढ समजण्यात यावी व त्यानुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्यात 


यावी, याबाबतची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 
पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः AIS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४२४११२६२९९७१७ असा आहे. हा BAST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KAVITA 
PRADIP 
PISE 


Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=895d4dc43ba3 105440c03294 
31446ae8333ab89578925b2d77d3806 
165dbd487, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=AEEF37624AA6ESEA1AA 
A99D244C6C2A5F135097E5C07486A3 
5D423835B4EC728, cn=KAVITA PRADIP 
PISE 

Date: 2024.04.24 15:16:57 +05'30' 


(क.प्र. पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. महालेखापाल १/ २ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


१ 
2 
3. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४ 


. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 


६. सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ. 
७. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालये. 


१०.वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय-१३/ अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 


११.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- सेवा-२/अर्थसंकल्प). 


१२.निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३ 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३, 
दिनांक - २४ एप्रिळ,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ. न एकुण न अस्थायी 
जिल्हा पंचायत समिती / तालूका 88 पदनाम | पदसंख्या 
क्र कार्यालये पदे 
वैदयकिय ग 
अधिकारी 
त a Past, शहापुर, मुरबाड, कल्याण, र कनिष्ठ ी a 
अंबरनाथ : लिपीक : > 
पुरुष ग 
परिचर 
वैदयकिय : 
अधिकारी 
र वसई, पालघर ,डहाणू ,तलासरी , कनिष्ठ 
2 | पालघर वक वाता याया ae दै म डा ८ २४ 
: , वाडा, विक्रमगड लिपीक 
पुरुष वी 
परिचर 
वैदयकिय di 
आकारी ] 
अलिबाग,उरण,पनवेल,कर्जत, अधिकारी 
lige खालापूर,पेण,सुधागड,रोहा, 4g कनिष्ठ ह व 
माणगांव,तळा,महाड,श्रीवर्धन, ग लिपीक र 
पोलादपूर,म्हसळा,मुरुड पुरुष व 
परिचर : 
वैदयकिय : 
अधिकारी 
रत्नागिरी,गुहागर,दापोळी,मंडणगड ae 
ae ee कनिष्ठ 
४ | रत्नागिरी | ,खेड,चिपळुण,संगमेइवर,लांजा, ९ तक ९ २७ 
राजापूर लिपीक 
राजापूर पुरुष 
पुरुष 6 
परिचर 
नाशिक,पेठ,दिंडोरी,सुरगाणा, वैदयकिय १५ 
षु नाशिक | कळवण,बागलाण,मालेगाव, १५ अधिकारी ४५ 
चांदवड,नांदगाव,येवला,निफाड, कनिष्ठ १५ 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः AIS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३ 


अ. न एकुण ळ अस्थायी 
जिल्हा पंचायत समिती / तालूका 88 पदनाम | पदसंख्या 
क्र कार्यालये पदे 
सिन्नर, इगतपुरी,देवळा,त्र्यंबकेश्‍वर लिपीक 
पुरुष 
| ae १५ 
परिचर 
वैदयकिय री 
अधिकारी 
eae कनिष्ठ 
धुळे धुळे,साक्री,शिरपूर, सिंदखेडा ४ ४ १२ 
| ० Nee a लिपीक 
पुरुष रे 
परिचर 
वैदयकिय र 
अधिकारी 
नंदुरबार नंदूरबार,नवापूर,शहादा,तळोदा, कनिष्ठ 
IRN | a कता g he का ६ १ 
: लिपीक 
पुरुष : 
परिचर 
aoe पडा धावले र पवत वैदयकिय 
,चोपडा,यावल,रावेर, मिलक त 
वा Tara अधिकारी 
-ईनगर,भुसावळ, | , = 
८ | जळगाव | पाचोरा,चाळीसगाव,भंडगाव, १५ वित १५ ४५ 
एरंडोल,धरणगाव लिपीक 
पारोळा,एरंडोल,धरणगाव, पुरुष 
पुरुष 
अमळनेर चर १५ 
परिचर 
वैदयकिय वि 
अहमदनगर, राहुरी,श्रीरामपूर,राहता अधिकारी 
काच /नेवासा,शेगाव,पाथर्डी, जामखेड, त कनिष्ठ क ie 
कर्जत,श्रीगोंदे,पारनेर,अकोले, लिपीक 
संगमनेर,कोपरगाव पुरुष 
क ती १४ 
परिचर 
pee वैदयकिय 
हवेली,खेड, ,जुन्नर,शिरुर, गिरी Hs 
दोड.इंद'पूर,बारामती, पुरंदर अधिकारी 
व पुणे /इंदापूर,बारामती, ,भोर| १३ नत ३९ 
ACS FORM, AAS q 
4 fate | 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः AIS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३ 


अ. न एकुण न अस्थायी 
जिल्हा पंचायत समिती / तालूका 88 पदनाम | पदसंख्या 
क्र कार्यालये पदे 
पुरुष 
१ 
परिचर डे 
वैदयकिय aon 
अधिकारी 
उत्तर-सोलापूर,बार्शी,अक्कलकोट, ae 
दक्षिण-सोलापूर,मोहोळ, मंगळवेढा, लिपीक (ग 
; सोलापूर गव्ररतांगा) भू लिपीक = 
,सांगोळे,माळशिरस, 
करमाळा,माढा पुरुष 
या पि 
परिचर 
वैदयकिय षि 
तात ता दो वय अधिकारी 
,वाई, खंडाळा, E = 
१२ | सातारा | फलटण, माण,खटाव, कराड, ि सिक आ; ३३ 
eee तार लिपीक 
पाटण, , महाबळेइवर पुरुष 
पुरुष a | 
परिचर 
वैदयकिय a 
करवीर,पन्हाळा, हातकणंगले, अधिकारी 
कोल्हापूर शिरोळ,कागल, गडहिग्ळज, कनिष्ठ 
१३ ल तात as मुदरगड १२ pie १२ ३६ 
,आजरा, : लिपीक 
राधानगरी, गगनबावडा,श्ाहुवाडी पुरुष as 
परिचर 
वैदयकिय é 
Rest, ततव TERE, SAME अधिकारी 
, , पलुस, ; es 
sine | arcosimadasteres. area कनिष्ठ 
१४ | सांगली ,कवळेमहांकाळ, ९ लिक ९ २७ 
त्ते लिपीक 
शिराळा,जत पुरुष 
पुरुष 6 
परिचर 
कणकवली, कुडाळा, सांवतवाडी वैदयकिय 
: : ७ तारी ८ 
सिंधुदुर्ग | दोडामार्ग,वेगूर्ला,मालवण अधिकारी 
१५ | सिंधुदुर्ग ,वेंगूर्ला,मालवण, ८ = २४ 
देवगड,वैभववाडी ike ८ 
लिपीक 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः AIS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३ 


जिल्हा 


पंचायत समिती / तालूका 


एकुण 
कार्यालये 


पदनाम 


पदसंख्या 


अस्थायी 
पदे 


पुरुष 
परिचर 


१६ 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद,खुलताबाद,कन्नड, 
सोयगाव,सिल्लोड,पैठण, 
गंगापूर,वैजापूर,फुलंब्री 


वैदयकिय 
अधिकारी 


कनिष्ठ 
लिपीक 


पुरुष 
परिचर 


२७ 


१७ 


जालना 


जालना,अंबड,जाफ्राबाद,परतुर, 
भोकरदन,बदनापूर,घनसावंगी, मंठा 


वैदयकिय 
अधिकारी 


कनिष्ठ 
लिपीक 


पुरुष 
परिचर 


२४ 


१८ 


परभणी 


परभणी,जितुर,गंगाखेड,पाथरी,सेलू 
, मानवत,पालम,सोनपेठ,पुर्णा 


वैदयकिय 
अधिकारी 


कनिष्ठ 
लिपीक 


पुरुष 
परिचर 


२७ 


१९ 


हिंगोली 


हिंगोली,कळमनुरी,वसमत,औढा, 
नागनाथ, शेलगाव 


4 


वैदयकिय 
अधिकारी 


4 


कनिष्ठ 
लिपीक 


4 


पुरुष 
परिचर 


दु 


१५ 


२० 


लातुर 


लातुर,अहमनगर,उदगीर,निलंगा, 
औसा,चाकुर,रेणापूर, देवणी,शिरुर 
(अ), जळकोट 


त 


वैदयकिय 
अधिकारी 


रि 


कनिष्ठ 
लिपीक 


षि 


30 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः AIS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३ 


अ. न एकुण न अस्थायी 
जिल्हा पंचायत समिती / तालूका 88 पदनाम | पदसंख्या 
क्र कार्यालये पदे 
पुरुष 
शि 
परिचर 
वैदयकिय : 
अधिकारी 
उस्मानाबाद, sata, नविन कनिष्ठ 
२१ | उस्मानाबाद लोहारा,तुळजापूर,भुम,परांडा,कळंब ८ लिपीक 2 २४ 
,वाशी 
पुरुष , 
परिचर 
वैदयकिय डि 
विडंबन गा अधिकारी 
बीड,गेवराई,माजलगांव, = 
ae ae कनिष्ठ 
२२ बीड ,पाटोदा,आष्टी, , परळी, ि लिपीक Ex 33 
Gea paeeaaie लिपीक 
, गिरुरकासार वा 
पुरुष हिं 
परिचर 
वैदयकिय de 
नांदेड,हदगाव,किनवट,भोकर, अधिकारी 
aes बिलोली,देगळूर,मुखेड,कंधार,लोहा कनिष्ठ 
२३ | नांदेड अर्धापूर माहुर,उमरी १६ क १६ ४८ 
,अर्धापूर,हिमायतनगर,माहुर,उमरी, लिपीक 
धर्माबाद, नायगाव,मुदखेड पुरुष 
परिचर १६ 
परिचर 
वैदयकिय र 
अधिकारी 
yet अकोला,बा्हिटाकळी,अकोट, कनिष्ठ 
२४ | अकोला बाळापूर, पातुर, मुर्तिजापूर 9 लिपीक ७ २१ 
तेल्हारा, , पातुर, मुर्तिजापूर लिपीक 
पुरुष 
ञ 9 
परिचर 
वैदयकिय : 
nae वाशिम,मालेगाव,रिसोड,मंगळुरपीर अधिकारी 
२५ | वाशिम क मह ६ या वा १८ 
, मनोरा,कारंजा, कनिष्ठ ग 
लिपीक 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः AIS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३ 


अ. ] एकुण र अस्थायी 
जिल्हा पंचायत समिती / तालूका 88 पदनाम | पदसंख्या 
क्र कार्यालये पदे 
पुरुष भे 
परिचर 
वैदयकिय a 
अधिकारी 
अमरावती, नांदगाव खंडेइवर, कनिष्ठ 
भातकुली,अचलपूर,चांदुरबाजार, लिपीक छन 
२६ | अमरावती वरुड,चांदूररेल्वे.तिवसा १४ ४२ 
मोर्शी,वरुड,चांदूररेल्वे,तिवसा, 
दर्यापूर,अंजनगाव,चिखलदरा, पुरुष re 
धारणी, धामणगाव रेल्वे परिचर 
वैदयकिय र 
यवतमाळ,बाभुळगाव,कळंब,केळापूर अधिकारी 
ध्व ते ,/राळेगाव,घाटंजी,वणी,मारेगांव, af कनिष्ठ ae o 
पुसद,महागाव,उमरखेड,दारव्हा,नेर लिपीक 
,दिग्रस,आर्णी,झरीजामणी पुरुष 
परिचर १६ 
परिचर 
वेद्यकोय ह 
चिखली,देऊळगाव राजा,बुलढाणा, अधिकारी 
2¢ | aaa मलकापूर,मोताळा,नांदुरा,जळगाव, as कनिष्ठ i - 
s संग्रामपूर,खामगाव,शेगाव,मेहकर, लिपीक 
सिंदखेड राजा, लोणार. पुरुष 
परिचर १३ 
परिचर 
वेद्यकोय 3 
नागपूर,कामठी,हिंगणा,काटोल, अधिकारी 
२३) arm नरखेड,सावनेर,कळमेइवर,रामटेक, न्य कनिष्ठ ग व 
4 पारशिवनी,मौदा,उमरखेड,मिवापूर, लिपीक 
कुही पुरूष ह 
परिचर 
af dah reg ore | 2 
वर्धा,देव आर्वी,कारंजा आकारी 
३० वर्धा र जळी १५0404. ग ८ अधिकारी २४ 
आष्टी,हिंगणघाट,समुद्रपूर न 
कनिष्ठ ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः AIS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३ 


अ. | जिल्हा पंचायत समिती / तालूका SOP । पदनाम | पदसंख्या जन्या 
क्र कार्यालये पदे 
लिपीक 
पुरूष १ 
परिचर 
वेद्यकोय A 
अधिकारी 
ll आतार भंडारा,पवनी,तुमसर,मोहाडी, कनिष्ठ A = 
: साकोली,लाखांदुर,लळाखणी लिपीक 
पुरुष र 
परिचर 
dane ; 
गोंदिया,गोरेगाव,तिरोडा,अर्जुनी aS 
32) गोंदिया | मोर,देवरी,सडक अर्जुनी, आमगाव, ८ तिक ८ २४ 
या कया लिपीक 
सालेकसा Te 
पुरूष ह 
परिचर 
वेद्यकोय Bs 
चंद्रपूर,गोंडपिंपरी,मुल,सावली, अधिकारी 
चंद्रपूर वरोरा,चिमूर,भद्रावती,ब्रम्हपूरी, an कनिष्ठ mn 6 
a a सिंदेवाही,नागभिड,राजुरा,कोरपना, ; लिपीक & 
बल्लारपूर,पोंभूर्णा, जिवती पुरूष ह 
परिचर 
वेद्यकोय “ 
गडचिरोली,चार्मोशी,कुरखेडा, अधिकारी 
3 बड हो आरमोरी,सिरोंचा,अहेरी,एटापल्ली, दद कनिष्ठ a 
2 मुलचेरा,भामरागड,देसाईगंज, लिपीक र 
कोरची,धानोरा पुरूष 5 
परिचर ह 
एकूण अस्थायी पदे ३५० १०५० । १०५० 


पृष्ठ १० पैकी १० 


